सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील तरतुदीचे 
पुनर्विनियोजन" प्रधान SRY २२५१, 
सचिवालय, सामाजिक सेवा, व प्रधान लेखाशीर्ष 
२२०४, क्रीडा व युवक सेवा” 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहन -२०१९/प्र.क्र.११/नोंदणी शाखा 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२०. 


संदर्भ:- शासन निर्णय क्रमांक: पुनर्वि-२८१९/(४४/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०४ मार्च, २०२० 
प्रस्तावना - 

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या वापराकरिता रु. २०.०० लक्ष किमतीच्या मर्यादेत नवीन वाहन 
खरेदी करण्याची बाब विभागाच्या विचाराधीन आहे. त्या अनुषंगाने सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
“मागणी क्र.ई-३, २२०४, (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम, (०१) (०१) राष्ट्रीय छात्रसेना 
(अनिवार्य) (२२०४००१६)-१३ कार्यालयीन खर्च ” या लेखाशीर्षातील बचतीमधून " मागणी क्र.ई-३, २२५१, 
सचिवाळय-सामाजिक सेवा -९०, सचिवाळय (०१) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अनिवार्य) 
(२२५१००२४)-१३ कार्यालयीन खर्च" या ळेखाशीर्षाकरिता रु.२०.०० लक्ष इतक्या रकमेचे पुनर्विनियोजन 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या वापराकरिता रु. २०.०० लक्ष किमतीच्या मर्यादेत नवीन वाहन 
खरेदी करण्यासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात " मागणी क्र.ई-३, २२५१, सचिवालय-सामाजिक 
सेवा -९०, सचिवालय (09) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अनिवार्यी (२२५१००२४-१३ कार्यालयीन खर्च 
" या उद्दिष्टाखाळी असलेल्या रु.५१.०८ लक्ष इतक्या तरतूदीपैकी शिल्लक तरतूद कमी पडत असल्याने, 
वाढीव मागणी पूर्ण करण्याकरीता “मागणी क्र.ई-३, २२०४, (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम, 
(०१) (०१) राष्ट्रीय छात्रसेना (अनिवार्य) १३ कार्यालयीन खर्च ” या SARNIA रू.२०.०० लक्ष (रुपये 
वीस लक्ष फक्‍त) इतका निधी " मागणी क्र.ई-३, २२५१, सचिवाळय-सामाजिक सेवा -९०, सचिवालय (०१) 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (२२५१००२४)-१३ कार्यालयीन खर्च " या लेखाशीर्षाकरिता यासोबतच्या 
विवरणपत्रानुसार पुनर्विनियोजन करण्यास याव्दारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-तीन, 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका परिच्छेद १६२, १६३ व १६४ अन्वये विभागांना देण्यात 
आलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५५/व्यय-५, दिनांक 
१७.०२.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन -२०१९/प्र.क्र.११/नोंदणी शाखा 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३०६१५१११४१९२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


98830051 


jecb4bi 8f30998 1fbe3f636ba 
700, cn=Laxman Vishwanath Sawant 
“30° 


(ल. वि. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई, 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 
३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
४. संचाळक,लेखा व कोषागारे,मुंबई 
५. उप सचिव (नोंदणी शाखा),शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
६. अवर सचिव (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
७. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
८. अवर सचिव (प्रशासन-१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९. वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-६) 
१०.नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
११.निवड नस्ती (नोंदणी शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक वाहन-२०१९/प्र.क्र.११/नोंदणी शाखा, दि. ०५ मार्च, २०२० सोबतचे सहपत्र 


पुनर्विनियोजन सन २०१९-२० 


मुख्य लेखाशीर्ष:- प्रधान लेखाशीर्ष २२०४, क्रीडा व युवक सेवा व प्रधान SAGAN २२५१,सचिवालय- सामाजिक सेवा 


मागणी क्र.ई-२ 


नियंत्रक अधिकारी : आयुक्त (क्रीडा व युवक सेवा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, सह/उपसचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


अ.क्र. उपशीर्ष गौणशीर्ष पुनर्विनियोजन । पुनर्विनियोजन करेपर्यंत मंजूर अनुदान किंवा | पुनर्विनियोजन | पुनर्विनियोजन अभिप्राय 
करेपर्यंत माहिती विनियोजन (पूरक मागणीसह) करावयाची नंतर होणारी 
असलेला प्रत्यक्ष रक्‍कम रक्‍कम रूपये 
खर्च 
[Pree 2 3 1४] 4 ६ 1 ७__| 
i 2208, HIST व युवक सेवा, 902, मूळ मंजूर तरतूद - 400,00,000/- (-)20,00,000/- | ८०,००,०००/- ।मा.मंत्री (शालेय 
विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण पुरवणी मागणी ०० शिक्षण) यांच्यासाठी १ 
कार्यक्रम, (09) विद्यार्थ्यांसाठी युवक एकूण उपलब्ध तरतूद १००,००,०००/- वाहन खरेदी 
कल्याण कार्यक्रम, (०१) (०१) राष्ट्रीय करण्यासाठी निधीची 
छात्र सेना, १३- कार्यालयीन खर्च आव्यकता. 
(दत्तमत) (२२०४००१६) 
२ | २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवा- मूळ मंजूर तरतूद  ५१,०८,०००/- (+)20,00,000/- | ६८,०८,०००/- 
९० सचिवालय (09) शालेय शिक्षण व पुनर्वितरण (-) 03,00,000/- 


क्रीडा विभाग 
कार्यालयीन खर्च 


(२२५१००२४)-१३ 


एकूण उपलब्ध तरतूद ४८,०८,०००/- 


